अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा 
गट-अ या पदावरील नियुक्ती रद्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.9२/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
दि. ०२ नोव्हेंबर, २०१८. 


पहा : या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. १४ डिसेंबर, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालीळ उमेदवारांना अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी, 
शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे 
दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आली 
होती. तथापि, संबंधित पदावर रूजू होण्याकरीता पुरेशी संधी देऊनही हे उमेदवार सदर पदावर रूजू झालेले 
नाही. सबब, या उमेदवारांना सदर पदावर रुजु होण्यास स्वारस्य नसल्याचे लक्षात येत असल्याने संदर्भाधिन 
शासन निर्णयाव्दारे करण्यात आलेली त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र.  गु.क्र. | आयोग पुरस्कृत उमेदवारांचे नांव । आयोगाने शिफारस | नियुक्तीचे ठिकाण 
केलेला प्रवर्ग 
गि 9 श्री. बोंगाणे चंद्रशेखर मन्सुबराव खुला शासकोय तंत्रनिकेतन, 
नांदेड. 
२ é श्री. निगवे धिरज धन्यकुमार खुला शासकोय तंत्रनिकेतन, 
कोल्हापूर. 
३ २६ श्री. कोळवले तात्या दत्तात्रय Against शासकीय तंत्रनिकेतन, 
खुला (महिला) मालवण 
४ ३१ श्री. पिसे विकी सत्यवान अ.जा. शासकीय तंत्रनिकेतन, 
विक्रमगड 
4 32 श्री. बरदेपूर राकेश सत्यनारायण । वि.मा.प्र. शासकोय तंत्रनिकेतन, 
नंदुरबार 
& By श्रीमती राठोड मनिषा साहेबराव वि.जा. (ओ(महिला) | शासकीय तंत्रनिकेतन, 
मालवण 
9 4d श्री. तेलतुमडे राष्ट्रपाल भागवतराव | अ.जा. (अपंग) शासकीय तंत्रनिकेतन, 
Locomotor आर्वी 
disability or 
cerebral palsy 
८ ७२ श्रीमती Bre निलम विळास खुला (महिला) शासकीय तंत्रनिकेतन, 
रत्नागिरी 
९ ९२ श्रीमती कदम सुप्रिया Year खुला (महिला) शासकीय तंत्रनिकेतन, 
ठाणे 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.७२/१७/तांशि-७ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१८११०२१७४२३१६६०८ असा आहे. हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


igitally signed by Sudhir Jaya Shetty 
DN: IN, ०0-90 Of Mah ht 


S ud h IV Jaya cucigher Techn Eucatlon Deparment 


4.20=72ea277025fdf5a4898b24495 3b82406ee 
105963bc456f1e1e8621e5917d8305, 


INumber=e9d37d499a521b728aeb3dc8ec38 
h ett b759420308b9fd78 1 6002b4afoffbfl 11147, 
=Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.11.02 17:48:33 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 
संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने) 
प्रत: 


Ee) 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 

संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व संबंधित सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
सर्व संबंधित प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
qo) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी ( (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत), 

११) निवड नस्ती (तांशि-७). 


>) 


५५॥६४५ 


mm 


cS Cc 
a 


aon 


पृष्ठ २ पैकी २ 


